महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ ऑक्टोंबर, २०२१ 


संदर्भ :- 9) समक्रमांकाचा दिनांक १४.०८.२०१९ चा आदेश. 
२) समक्रमांकाचा दिनांक १९.१०.२०२० चा आदेशा. 


आदेठा 


श्रीमती दि.म.शाहारे, कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग यांच्या सेवा संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र 
राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ कार्यालयातील कक्ष 
अधिकारी या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती शाहारे 
या दिनांक ०७.०९.२०१९ पासून सदर कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. दिनांक १९.१०.२०२० च्या 
आदेशान्वये श्रीमती शाहारे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस ०६.०९.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

श्रीमती शाहारे त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी दिनांक ०७.०९.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. या 
आदेशान्वये श्रीमती शाहारे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस दिनांक ०७.०९.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२२१७३६२०५७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्रीमती दि. म.शाहारे, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव (का. ६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.(संबंधित विभागांमार्फत) 
३) सह/ उप सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

) 

) 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग,नागपूर खंडपीठ, प्रशासकीय इमारत क्र.२, सिव्हील लाईन्स, 
नागपूर. 

&) अवर सचिव, सा.प्र.वि.(का-६), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 

(9) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


